कृषि विभागाच्या सन २०२४-२५ च्या 

अर्थसंकल्पीय अंदाजांपैकी लेखानुदानाचे 

वितरण करण्याबाबत 

(कृषि, फलोत्पादन व कृषि विद्यापीठे) 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.लेखानु-२०२४/प्र.क्र.४७/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- 92 एप्रिल, २०२४ 
संदर्भ: 
शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
सन २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प दि. २७.०२.२०२४ रोजी विधानमंडळास सादर केल्याचे नमुद करून, 

सदर अर्थसंकल्प अंतरिम असल्यामुळे अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक मंजूर 
होईपर्यंतच्या काळावधीसाठीचा (एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या चार महिन्यांचा) खर्च भागविण्यासाठी 
विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४ मंजूर केळे आहे. सदर विधेयकाचे आता 
अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२४ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण 
मधील भाग-४ दि.१८.०३.२०२४ अन्वये प्रसिध्द केल्याचे उपरोक्त संदर्भाधिन शासन परिपत्रकात नमूद केले 
आहे. 
२. या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित लेखानुदानातून 
दि. ०१.०४.२०२४ ते दि. ३१.०७.२०२४ पर्यंत खर्च करण्यास प्राधिकृत केले आहे. वित्त विभागाने मंजूर 
केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२४-२५ पुस्तकाच्या आधारे अनिवार्य बाबींसंदर्भात सोबतच्या विवरणपत्रात 
दर्शविलेल्या लेखानुदानाचे वितरण शासन निर्णयाव्दारे करण्याचे प्रस्तावित होते. तसेच, यानुषंगाने 
कार्यक्रमांतर्गत तरतूदीसंदर्भात संदर्भाधिन शासन परिपत्रकास अनुसरून लेखानुदान वितरणातील मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्याचे देखील प्रस्तावित होते. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ 
मधील स्तंभ क्र. ७ मधील अनिवार्य बाबींसंदर्भातील मंजूर लेखानुदान स्तंभ क्र.५ मध्ये निर्देशित केलेल्या 
कार्यान्वयन/आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन 
शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सन २०२४-२५ मधील लेखानुदान विहित 
पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. अनिवार्य खर्चांतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य व कृषि 
विद्यापीठांना सहायक अनुदाने आणि घरबांधणी अग्रीम या योजनेसाठी संबंधित कार्यासनांकडून स्वतंत्रपणे शासन 
आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 
३. अनिवार्य खर्चातर्गत गौण बांधकामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदींतर्गत गौण बांधकामासाठी संबंधित 
यंत्रणेकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच निधीवितरण केले जाईल. 
४. संदर्भाधिन शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद उदिष्टांकरीता निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी 
याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह क्षेत्रीय कार्यालयांनी कृषि विभागास सादर करावेत. सदरचे प्रस्ताव 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०२४/प्र.क्र.४७/२-ओ, 


नियोजन/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य/आदिवासी विकास या विभागांमार्फत वित्त विभागास मान्यतेस्तव 
सादर करण्यात येतील. 
५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी संदर्भाधीन 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ५ ते १९ मधील मार्गदर्शक मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
६. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४१२१२३५११८४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


SANTOSH DN: CN = SANTOSH BANSIRAO KARAD, C = IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


BANSI RAO KARAD क अन वर त AGRICULTURE AND 


ate: 2024.04.12 12:47:50 +05'30 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-O 


. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), पश्नुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
७.नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 

८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१०. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 

लेखा),मुंबई. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१२. सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व सह/उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२१. उप सचिव (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव (अर्थसंकल्प -१३ व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती का. क्र.२अओे. 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


WATT शुध 


पत्रक क्र.ळेखानु-२०२४/(प्र.क्र. ४७)/२-अ, 


परिशिष्ट -अ 


सन २०२४-२५ च्या अथेसकाल्प वतरण 


(रू.हजारात) 
लेखानुदानाद्वारे एप्रिल 
मागणी संवितरण अर्थसंकल्पीत तरतूद | ते जुले २०२४ करीता 
अ. क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी द laa. 
क्र २०२४-२५ वितरीत करण्यात 
येणारी तरतूद 
| 8 | २ & द re 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
डी-२ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ मुंबई ९३००.०० ३१००.०० 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सांचव, HIS पशुसवधन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
शिका २४०१ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन (भारित) २४०१ ०१२७ १०००.०० ३३३.३३ 
(दत्तमत) २४०१ ०१३६ ७३४९४०३.०० २४४९८०१.०० 
७३५०४०३.०० २४५०१३४.३३ 
डी-३ |विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१०१९१४५ १३५३६०९६.०० ४५१२०३२.०० 
डी-३ | freer कृषि कार्यालये २४०१ ०१५४ ९६९१२७.०० ३२३०४२.३३ 
डी-३ [freer परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १५५७२७५.०० ५१९०९१.६७ 
संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकोकरण सेवेवरील खर्च| २४०१ १४७३ १३०.०० ४३.३३ 
तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र २४०१ ०२६१ ५३८४१०.०० १७९४७०.०० 
बीज,रासायनिक खत नियंत्रण ब किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा २४०१ ०३०५ |कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३४५६५७.०० ११५२१९.०० 
महाराष्ट्र बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, अकोला २४०१ ०३१४ १०८८००.०० ३६२६६.६७ 
कृषि विषयक माहिती पथक २४०१ ०७३५ १४३३९.०० ४७७९.६७ 
शेतकरी मासिक २४०१ low ४०७४४.०० १३५८१.३३ 
बसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन TEM, नागपूर 
व नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्य ७ > वळताना शिका 
सात संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने २४०१ १७२२ ८३३४०७.०० २७७८०२.३३ 
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २४०१ AREY ५०००००००.०० १६६६६६६६.६७ 
प्रधानमंत्री पफसलविमा योजनेतर्गत पूरक अनुदान २४०१९बी०५२ २०००००.०० ६६६६६.६७ 
१०००.०० ३३३.३३ 
७५६३४६२२.०० २५२११५४०.६७ 
[|| २४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ७५६३५६२२.०० | २५२११८७४.०० 


लेखानुदानाद्वारे एप्रिल 


ek योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी टन व्या नताची 
येणारी तरतूद 
डी-३ | २४०२ - मृद व जलसंधारण 
१५ | डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२००३२ | कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३४५२१३.०० ११५०७१.०० 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण ३४५२१९३.०० ११५०७१.०० 
डी-३ | २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
08 पिकसंवर्धन 
१६ | डी-३ '|महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ ।सहायक लेखाधिकारी, मफुकृवि,अहमदनगर ५४६०५८०.०० १८२०१९३.३३ 
१७ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ ।|सहायक लेखाधिकारी, बासाकोकृवि, दापोली २१३४७३३.०० ७११५७७.६७ 
१८ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ । सहायक लेखाधिकारी, पंदेकृवि,अकोला ४२४४९४०.०० १४१४९८०.०० 
१९ | डी-३ ।वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००५२ ।सहायक लेखाधिकारी, वनामकृवि,परभणी ३४७६८४७.०० ११५८९४९.०० 
२० । डी-३ महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक अनुदान २४१५ ००६१  ।सहायक लेखाधिकारी, मकृशिसंप, पुणे ३३५४०.०० १११८०.०० 
२४१५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण १५३५०६४०.०० ५११६८८०.०० 
०३ पशुसंवर्धन 
२१ | डी-३ ।महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ ।सहायक लेखाधिकारी, मफुकृवि,अहमदनगर ५२४६२.०० १७४८७.३३ 
२२ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ ।|सहायक लेखाधिकारी, बासाकोकृवि, दापोली ६८२६३.०० २२७५४.३३ 
२३ । डी-३ |बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ ।सहायक लेखाधिकारी, वनामकृवि,परभणी २१९८९.०० ७३२९.६७ 
२४१९५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १४२७१९४.०० ४७५७१.३३ 
०४ दुग्धव्यवसाय 
२४ । डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ । आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १७६५७.०० ५८८५.६७ 
२५ | डी-३ (दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ | आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १.०० ०.३३ 
२४१९५ - OY दुग्धव्यवसाय एकूण १७६५८.०० ५८८६.०० 
०५ मत्सव्यवसाय 
२६ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ ।|सहायक लेखाधिकारी, बासाकोकृवि, दापोली २७०५२७.०० ९०१७५.६७ 
२७ | डी-३ |डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ । सहायक लेखाधिकारी, पंदेकृवि,अकोला २७३९.०० ९१३.०० 
२४९५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण २७३२६६.०० ९१०८८.६७ 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या 
२८ । डी-३ | अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक २४१५ १०१२ ।सहायक लेखाधिकारी, बासाकोकृवि, दापोली ७४७६६.०० २४९२२.०० 
अनुदान 
२९ समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी ee a २४१५ १०२१ ।सहायक लेखाधिकारी, मफुकृवि,अहमदनगर ७८६६३.०० २६२२१.०० 
Ss वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या र कह . गक विका वतत ता व कळ 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
३१ । डी-३ Seas दानाची कपि विदेयापोठाला कर्मचा-याच्या अशदानाच्या २४१५ १०५९ । सहायक लेखाधिकारी, पंदेकूवि,अकोला ५२६५७.०० १७५५२.३३ 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
२४१५ - (८०) (१२०) एकूण २७६५१७.०० ९२१७२.३३ 
२४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण १६०६०७९५.०० ५३५३५९८.३३ 
दत्तमत ९२०४०६३०.०० ३०६८०२१०.०० 
मागणी क्र. डी-३ एकूण- भारित १०००.०० 333.33 
WRU ९२०४१६३०.०० ३०६८०५४३.३३ 


लेखानुदानाद्वारे एप्रिल 


सांगी योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी भचसंकल्पीत तरतूव || ते जुले २०२४ करीता 
क्र २०२४-२५ वितरीत करण्यात 
येणारी तरतूद 
डी-७ | Wor लहान बांधकामे 
३२ | She |अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्देशन प्रक्षेत्र २७०२१९३३ | कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ७५६०.०० २५२०.०० 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
३३ | Sho [vue सचिवालय आर्थिक सेवा विभाग. मं मुंबई २७५२६८.०० ९१७५६.०० 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
डी-७ एकूण ३४५१०६७२ २८२८२८.०० ९४२७६.०० 
Seve | ६२१९६ गृहनिर्माणासाठी कजे 
| सहायक लेखाधिकारी, बासाकोकृवि, दापोली | Story > बासाव q ल्न 
३४ | डी-११ [aie विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम ६२१९६ ०२०१ LEU थिकारी, मफुकृवि, अहमदनगर ३५४८७.०० ११८२९.०० 
| सहायक लेखाधिकारी, वनामकृवि,परभणी | धिकारी Pac व, 
| सहायक लेखाधिकारी, पंदेकवि,अकोला | 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंब 
३५ | डी-११ |शासकोय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज ७६१० आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई, 
३६ | डी-११ |घर बांधणी अग्निमे ७६१० ०२११ २३८९२०.०० ७९६४०.०० 
३७ | डी-११ |मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ४०२०.०० १३४०.०० 
३८ | डी-११ |इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २५.०० ८.३३ 
३९ | डी-११ संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ १२२०.०० ४०६.६७ 
एकूण ७६१० २४४१८५.०० ८१३९५.०० 
डी-११९ एकूण २७९६७२.०० ९३२२४.०० 
दत्तमत ९२६०३१३०.०० ३०८६७७१९०.०० 
एकूण अनिवार्य भारित 000,00 333.33 
एकूण ९२६०४१३०.०० ३०८६८०४३.३३ 


